आदिवासी उपयोजनेंतर्गत सन २०२४- 
२५ या वर्षासाठी एकात्मिक फलोत्पादन 
विकासासाठी केंद्र पुरस्कृत अभियान 
(MIDH) या योजनेसाठी निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 

(केंद्र हिस्सा - २४०१ ए ०२९) 

(राज्य हिस्सा - २४०१ ए ०११) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०७/कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :-०१ जूले, २०२४. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४ /प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४. 
२) कृषी, पदुम विभागाची नस्ती क्र.राफअ-२०२४/प्र.क्र. १०७/९-अे. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत एकात्मिक फलोत्पादन विकासासाठी केंद्र पुरस्कृत अभियान 


(MIDH) या योजनेसाठी सन २०२४-२५ या वर्षातील पहिल्या हप्त्यासाठी प्राप्त झालेला केंद्र हिस्सा 


रु.१८७.०० लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.१२४.६७ लाख इतका निधी सन २०२४-२५ या आर्थिक 


वर्षातील अर्थसंकल्पित तरतुदींतून वितरीत करण्याचा प्रस्ताव संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये कृषी व पदुम 


विभागाने सादर केला होता. 


उपरोक्त प्रस्तावास मिळालेल्या मान्यतेस अनुसरुन सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या 


अर्थसंकल्पित तरतुदींतून निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती :- 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र. टी-५ अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्ष २४०१, पीक संवर्धन 


या मुख्य लेखाशीर्षातर्गत एकात्मिक फलोत्पादन विकासासाठी केंद्र पुरस्कृत अभियान (MIDH) या 


योजनेसाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून केंद्र हिस्सा रु.१८७.०० लाख 


व समरुप राज्य हिस्सा रु.१२४.६७ लाख असा एकूण रु.३११.६७ लाख इतका निधी खालीलप्रमाणे 


वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४ /प्र.क्र.०७/कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष व बाब सन २०२४-२५ या शा.नि. अन्वये 
केंद्र / राज्य हिस्सा मधील अर्थसंकल्पीत | वितरीत करण्यात येत 
तरतूद असलेला निधी 
Pd २ ३ 1 sf षु 
एकात्मिक २४०१ ए ०२९ 
फलोत्पादन । केंद्र हिस्सा ((०%) ३३, १४ गिल लीले 
विकासासाठी केंद्र | २४०१ ए ०११ अर्थसहाय्य 
पुरस्कृत अभियान | राज्य हिस्सा (४०%) शी ee? 
(MIDH) 
एकूण १८७५.०० ३११.६७ 


२. उपरोक्तप्रमाणे रु.३११.६७ लाख (अक्षरी रुपये तीन कोटी अकरा लाख सदुसष्ट हजार फक्त) 
इतका निधी प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, कृषी विभाग यांना अर्थसंकल्पीय वितरण 


प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदरशासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी 


महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 


विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०१.०४.२०२४ च्या शासन परिपत्रकांतील दिलेल्या fread काटेकोरपणे 


पालन करावे. 


.४ सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे दि.०१.०४.२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील तरतुदींस 


अनुसरुन व वित्त विभागाने प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०११२१०३११०२४ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 
BHA' i 


, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e429342 1 ba2dfa8 
a71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 


RAJENDRA © sx 
DEVARAM eee 0010 iia 
BHAWARI __ दना 
(राजेंद्र दे. भवारी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


२. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४ /प्र.क्र.०७/कार्यासन.६ 


३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
५. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
७. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प-१९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 
८. कक्ष अधिकारी (कार्या-९), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा//(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 


११.निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


